अधिव्याख्याता, विद्युत, शासकीय तंत्रनिकेतन, 
महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा गट-अ 
पदावर नामनिर्देशनाने नियुक्तीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : ससेनि-३२१८/प्र.क्र.११०/१८/तांशि-७ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : १८ फेब्रुवारी, २०१९. 


पहा : उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग यांचे समक्रमांकाचा शासन निर्णय दि.२० डिसेंबर, २०१८. 


शुध्दीपत्रक : 
उपरोक्त संदर्भाधिन शासन निर्णयातील विवरणपत्रामध्ये अ.क्र. १३ येथील “श्रीमती कोहकडे अनिता 
रमेश” यांच्या नावासमोर स्तंभ क्र.३ येथे नमुद वर्गवारी “खुला” ऐवजी “खुला महिला” असे वाचावे. 


०२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०१९०२२०११५८२४०६०८ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sudhir Jaya Shetty 


bs DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Higher And 
U h | i a a Technical Education Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=72ea277025fdf5a4898b244953b82406eea05963b 
5, 


Shetty ieee ie 
(सुधीर जया शेट्टी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संबंधित उमेदवार (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत). 
प्रत: 


१) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राव्दारे), 

२) संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य मुंबई, 

३) मा. मंत्री उच्च व तंत्रशिक्षण, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

४) मा. राज्यमंत्री उच्च व तंत्रशिक्षण, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

५) सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई, 

६) सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, औरंगाबाद, (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत), 
७ प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन, नांदेड (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत), 

८) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-२, नागपूर, 

९) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नांदेड (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत), 

qo) निवड नस्ती (तांशि-७. 


